महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या 
आस्थापनांवरील  आकृतीबंधाबाहेरील 
एकूण ७२२ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.५१/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२३. 
संदर्भ: 
१) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण १००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, 
दि.२०/०३/२००६. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.प्राफेब २०१०/प्र.क्र.२६/पुनर्बांधणी-३/म-१०, 
दि.३०/०७/२०१३ 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.उविका-२०१६/प्र.क्र.१५/म-१०,दि. ३०/०४/२०१६ 
(तीन शासन निर्णय) 
४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.३१/ई-८,दि.२६/०४/२०१७. 
५) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१८/०८/२०२२ 
६) महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५१/ई-८,दि.०३/१०/२०२२. 
७) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८/०२/२०२३ 
८) महसूल व वन विभाग,श्ासन निर्णय, क्र. ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.५१/ई-८,दि.१३/०३/२०२३ 
९) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक ०६/०९/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद 
विभाग, नागपूर विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखाळीळ विविध क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
आकृतीबंधाबाहेरील ७२२ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दिपत्रक,दिनांक ०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, अमरावती विभाग, 
औरंगाबाद विभाग,नागपूर विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील विविध क्षेत्रिय कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील आकृतीबंधाबाहेरील संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामधील ७२२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ या 
कालावधीसाठी वित्त विभाग, शासन निर्णय,दिनांक ३१/०८/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
अटींच्या अधीन राहून व शासन शुध्दिपत्रक,दिनांक ०६/०९/२०२३ मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.५१/ई-८ 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च संदर्भाधीन क्र.०४ येथील शासन निर्णयासोबतच्या 
संबंधित विवरणपत्रातील रकाना- क्र.०५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०२३-२४ 
साठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१/०८/२०२३ च्या शासन निर्णयात दरम्यानच्या 
काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक असल्याचे 
तसेच यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही, 
याची सर्व विभागांनी नोंद घेण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१/०८/२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक, दिनांक ०६/०९/२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९२०१२५४००८९१९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DRSHWETA (अ का, 
SAWDEKAR BAIG ठु 
(डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
२) जिल्हाधिकारी (सवी 
3) अपर जिल्हाधिकारी,अंबाजोगाई, जिल्हा बीड/मालेगाव, जिल्हा नाशिक/अहेरी,जिल्हा 
गडचिरोली/ जव्हार, जिल्हा पालघर 
४) अपर तहसिलदार, पिंपरी- चिंचवड, जिल्हा पुणे/गोंदिया/औरंगाबाद/माथेरान गिरीस्थान 
जि. रायगड/धुळे शहहर/पिंपळनेर, जिल्हा धुळे/दोंडाईचा,जि. धुळे 
५) प्रशासक, उल्हासनगर शहर वसाहत पुनर्वसन विभाग ( संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांच्यामार्फत) 
६) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखापरीक्षा) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९) सहसचिव/उप सचिव, कार्यासन (व्यय-९/आ.पु.क,), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
१०) सह सचिव, (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
११) उप जिल्हाधिकारी, मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, औरंगाबाद. 
१२) निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


